महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र.०२२२२८२२१५३ Email ID : so.gad20a @ maharashtra.gov.in 
क्र.सदन-२०२२/६३१/प्र.क्र.२०२/२०-अ दिनांक: २८ नोव्हेंबर, २०२२ 
प्रति, 


मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


विषय :- सहायक निवासी आयुक्‍त (राजशिष्टाचार व सुरक्षा) 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


संदर्भ :- सचिव व निवासी आयुक्त यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 
निआ/आस्था/५८-॥/२०२२/१३७५, दिनांक १७.११.२०२२ 
महोदय / महोदया, 


सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहायक निवासी आयुक्‍त (राजशिष्टाचार व सुरक्षा) या पदावर (वेतनश्रेणी एस-२३:६७७००- 
२०८७००) या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येते. तरी आपल्या 
प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील जे क्षेत्रिय अधिकारी या पदावर काम करण्यास इच्छुक 
असतील त्यांची माहिती सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२ पर्यंत या 
विभागास पाठवावी. या रिक्‍त असलेल्या पदावर तात्काळ प्रतिनियुक्तीने अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती 
करावयाची असल्याने आपणाकडील कार्यवाही यथाशीघ्र व्हावी, ही विनंती. 

सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२११२९११४३५२८२०७ असा आहे. हे शासन 
पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 

D | L | P DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=04b1da429ec9f808e2f142fb8df848a9c440a68828f9 


N A N D K U M A R 57571e8bbc53318e3a6f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=9A444B962C8442B754FC8343 183DBEA1519A 


eri 
71 F4DOCDOASCCA8BF9534EF3A0A8, cn=DILIP NANDKUMAR 
D E S H P A N D E DESHPANDE 


Date: 2022.11.29 11:46:49 +05'30° 


सोबत: वरीलप्रमाणे. (दिलीप देशपांडे ) 
उप सचिव 


सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाच्या 


आस्थापनेवरील सहायक निवासी आयुक्त (राजशिष्टाचार व सुरक्षा) या 


पदावरील प्रतिनियुक्‍तीसाठी तपशील 


विवरणपत्र-अ 


मुद्दा 


तपशिल 


अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 


सध्या धारण करीत आलेले पद व 
कार्यालयाचे नाव 


जन्मदिनांक 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि. दिनांक 
१७.१२.२०१६मधील तरतूद ५ (ब) (६) 


शौक्षणिक अर्हता 


भ्रमणध्वनी क्रमांक 


मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 


मत्ता व दायित्वे सादर केळी आहेत का ? 
(दि.३१.३.२०२२ रोजीचे) 


५०/५५ व्या वर्षी पुनविळोकन केले आहे का ? 
(लागू असल्यास) 


संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती 


दिनांकापासून 


दिली असल्यास तपशील (कालावधी पद व 
ठिकाण) 


ते 
दिनांकापर्यंत 


पद/प्रतिनियुक्‍तीचे 
ठिकाण 


दि (9) 


मागील प्रतिनियुक्‍तीवरुन परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 


शि १ 


संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी 
सुरु अथवा प्रस्तावित नसल्याबाबत तसेच 
विभागीय चौकशी अंती कोणत्याही शिक्षेच्या 
अंमलाखाली नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 


१२ 


प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे 


१३ 


प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल. 


